ज्येष्ठता सूची 


वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) 
गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०२१, दि.०१.०१.२०२२, 
व दि.०१.०१.२०२३ पर्यंतची अंतिम 
ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३६/३४-अ, 
दि.०२.०३.२०२३. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) गट-अ 
या संवर्गाची अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१, दिनांक ०१.०१.२०२२, व दिनांक ०१.०१.२०२३ 
पर्यतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. 
सदर संवर्गात उपरोक्त कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित 
मार्गाने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने 
सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट - "अ" मध्ये व तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत असल्याने 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावांचा परिशिष्ट- "ब" मध्ये समावेश करुन दिनांक 
०१.०१.२०२१ , दिनांक ०१.०१.२०२२ व दिनांक ०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील ३(३)(क) अनुसार तदर्थ 
ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे यापूर्वी प्रसिध्द झालेली तदर्थ ज्येष्ठता 
सूची सद्यस्थितीत विचारात घेण्याची गरज नाही. तसेच तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवर कोणतेही आक्षेप, 
हरकती व त्रुटी शासनास प्राप्त AGS नाहीत त्यामुळे वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) गट-अ 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१, दिनांक 09.09.2022, व दिनांक ०१.०१.२०२३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /३४-अ 


पर्यंतची स्थिती दर्शविणाऱ्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूची सोबतची तदर्थ पदोन्नतीबाबतची ज्येष्ठता सूची 
वगळून आता अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. उपरोक्तज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) गट-अ या संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
कळवावे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०४१२५१२१०५०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RIMA SUBHASH 


RIMA semen, 
, C = IN, S = Maharashtra, 
SUBHASH / ७९00५० cu 
DUTTAROY __ bate:2023:09.04 12:5408 +0500" 
(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


प्रधान सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
उपसंचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई, 

५. निवड नस्ती. 


C “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) गट-अ (कनिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२९ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची 


परिशिष्ट -अ 
अक्र. | ज्येष्ठताक्‌ aa i | | नियुक्‍तोचा म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचादिनां शिंग 
रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा क 
परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
g R 3 9 & द \9 c ९ Ro 
१ श्री.व.आ.कुडके, वि.जा.(अ) - पदोन्नती दिनांक १९.१.२०१० दिनांक २९.२.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले 
२ श्री.यु.हि.ठाकूर, अ.ज. - पदोन्नती दिनांक ३०.१२.२०१० - दिनांक ३१.८.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त झाले 


is येर वेर वेर येर येर येर येर ये येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर ok नेर येर 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) गट-अ (कनिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची 
परिशिष्ट अ 


१) संवर्गाचे नाव 


२) वेतनश्रेणी 


:- वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन), गट-अ (कनिष्ठ) 


:- एस-१८ : ४९,१००-१,५५,८०० 


३) दि. ९ जानेवारी, २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


अ.क्र. | ज्येष्ठताक्‌ नांव गि गि गग नियुक्‍तीचा म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचादिनां शग 
रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा क 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
g R 3 Xv & द \9 ८ ९ १० 
श्री.व.आ.कुडके, वि.जा.(अ) - पदोन्नती दिनांक १९.१.२०१० दिनांक २९.२.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले 
श्री.यु.हि.ठाकूर, अ.ज. - पदोन्नती दिनांक ३०.१२.२०१० - दिनांक ३१.८.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त झाले 
g g श्री.रा.कि. राणे अ.ज. । ०७.०१.१९६८ | २५.०८.२०२१ शिंग ३१.१.२०२६ | शा.नि. दि. २५.० 6.20% अन्वये 
वरिष्ठ सहायक संचाळक 
(प्रशासन) गट-अ (कनिष्ठ) या 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 


33 2s 2 26 2k 2 2 ok 2 2 2 oo 2k 2 ok ok 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) गट-अ (कनिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची 
परिशिष्ट अ 


१) संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन), गट-अ (कनिष्ठ) 


२) वेतनश्रेणी 


:- एस-१८ : ४९१००-१५५८०० 


३) दि. १ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


अ.क्र. येष्ठ नांब णि शि — नियुक्‍तीचा म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचादिनां भप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा क 
परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
१ र 3 Xv & द \9 ८ ९ १० 
श्री.वि.आ.कुडके, वि.जा.(अ) - पदोन्नती दिनांक १९.१.२०१० दिनांक २९.२.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले 
श्री.यु.हि.ठाकूर, अ.ज. - पदोन्नती दिनांक ३०.१२.२०१० - दिनांक ३१.८.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त झाले 
g g श्री.रा.कि. राणे अ.ज. । ०७.०१.१९६८ । २५.०८.२०२१ शिळ. ३१.१.२०२६ | शा.नि. दि. २५.० ८.२०२९ अन्वये 
वरिष्ठ सहायक संचालक 
(प्रशासन) गट-अ (कनिष्ठ) या 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 


